शेतकरी मासिकाच्या छपाईसाठी ई-निविदा 
प्रक्रिया तसेच दर निश्चित करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.२०७/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 


-0 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अ, दि.२३.०३.२०१७ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, दि.१७.०८.२०२१ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ, दि.१७.०१.२०२३ 

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, दि.२४.०३.२०२३ 

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, दि.३१.०३.२०२३ 

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.२०.०७.२०२३ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.२४.११.२०२३ 
संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.मं./३८८०२/२०२३, 
दि.१९.१२.२०२३ 


AD 


AN 


Cc 
wes 


£39) 


S ०८ 
a> SOT OTS Th > > *६£-< — 


SS 


प्रस्तावना : 


शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या 
माध्यमातून कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील 
शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात येते. सन २०२३-२५ या वर्षासाठी शेतकरी मासिकाच्या छपाईसाठी आयुक्‍त 
(कृषि) यांनी पार पाडलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांनी नमूद केलेले दर 
न्यूनतम असल्यामुळे शहोतकरी मासिक अंकाच्या छपाईचे काम आनंद पब्लिकेडान, जळगाव यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव संचालक (वि. व प्र.) यांच्या दि.१९.१२.२०२३ रोजीच्या पत्राने 
शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने होतकरी 
मासिकाच्या निविदा प्रक्रियेस मान्यता देणे, सदर निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र निविदाधारकांना अनुज्ञेय 
रकमांचे प्रदान करणे आणि अंकाच्या टपाल बटवड्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय : 


१. शोतकरी मासिकाच्या छपाईसंदर्भात दोन वर्षाकरीता म्हणजेच सप्टेंबर, २०२३ ते ऑगस्ट, 
२०२५ या कालावधीकरीता संचालक (वि. व प्र.) यांनी त्यांचे स्तरावर केलेल्या ई-निविदा 
प्रक्रियेतील न्यूनतम निविदाधारक आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांना शेतकरी मासिकाच्या 
छपाईचे काम देण्याच्या कार्यवाहीसह, लेखांचे संपादन / सुलभीकरण, लेखांची मांडणी- 
सजावट, मासिकाच्या चाररंगी छपाई निवीदा दरास “विवरणपत्र-अ” प्रमाणे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ 


२. कृषी माहिती विभागातील इतर अनुषंगिक कामासाठी छपाई निवीदा दरास “विवरणपत्र-ब” 
प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. ठोतकरी मासिक अंकाची मासिक रू. ३५ , वार्षिक रू. yoo व द्विवार्षिक रू. coo दराने वितरण 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. adel मासिकाच्या अंक छपाईबाबत प्रस्तुत निर्णयानुसार निविदाधारकांशी आवश्‍यक तो 
करारनामा करण्यास आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. करारनामा केल्यानंतर त्याची एक प्रत शासनास पाठविण्यात यावी. 

५. सन २०२३-२५ या कालावधीकरिता सदर मासिकाच्या टपाल बटवड्याकरिता रुपये १.६० 
प्रती अंक व नियमित दर प्रति अंक रु.४.०० (जीएसटी व्यतिरिक्त) प्रमाणे टपाल खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

६. यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार 
व शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (०२) शेतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) 
योजनेत्तर" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२५ या वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

७. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि. 
१२.०४.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१२२१३९१८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

M A H F N RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8d 
498d0797965898, postalCode=400032, st=Mahi hy 


jaharashtr 
INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF4 
6BAAG6EA9B8BD1F47C2642, -MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2024.01.10 16:53:06 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१)सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३)कृषि संचालक (वि. व प्र. कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४)कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 
६)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
७महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
८)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
९)संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ 


११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मंबई-३२ 

१३)संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 

qu) Part लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 
) 
) 


१५)वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६)आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स ने.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र.६, ता.धरणगाव, जि.जळगाव 

१७)कक्ष अधिकारी, 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८)निवडनस्ती, कार्यासन-३ 3. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ, दि.१० जानेवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


“विवरणपत्र अ 


अ) शोतकरी मासिक अंक छपाई दर - 


अ प्रतीची संख्या सन २०२३-२५ साठीचे अंतिम सर्व करांसह ही मासिक अंक छपाई दर 
: (न्युजग्लेज पेपरसाठी प्रति अंक दर रू.) 
क्र मुखपृष्ठ १३०जीएसएम आर्ट पेपर व आतील | मुखपृष्ठ १३०जीएसएम आर्ट पेपर व आतील १०६ 
५६ पानांसाठी ६० जीएसएम न्यूजग्लेज पेपर पानांसाठी ६० जीएसएम न्यूजग्लेज पेपर 
(प्रति अंक दर रू) (प्रति अंक दर रू) 
a ५०,००० प्रती पर्यंत ३१.९२ ६३.८४ 
२ ५०,००० ते १००,००० २९.८० ५९.६० 
१,००,००० ते अधिक २९.२४ ५८.४८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ 


कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०७/३-ओ, दि. १० जानेवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
“विवरणपत्र ब” 


ब) कृषी माहिती विभागातील इतर अनुषंगिक कामासाठी छपाई दर 


अ.क्र बाब आकार वर्णन/ पेपर प्रति डी.टी.पी | १ ते १००० पर्यंत | १०००पेक्षा जास्त | एकूण दर 
डिझाईन दर | नग छपाईचे दर | नगछपाईचे दर | GSTS) 
(GST सह (GST सह (GST सह (4 + ६--७) 
रुपयामध्ये) रुपयामध्ये) रुपयामध्ये) 
se २ ३ |? oes ae | षु ६ | 8 ८ 
| घडीपत्रिका | १०५१० इंच एक घडी | चार रंगी २१० GSM १०००/- ८.६२ ६.६0 १०१५.३२ 
१०५१५ इंच दोन घडी आर्ट पेपरवर १४००/- १२.२ १०.८ १४२३.०० 
२०१० इंच तीन घडी (Both side) १४००/- १४.५ ११.५ १४२६.०० 
पोस्टर १५५२० इंच चार रंगी १७० GSM १५००/- ९.१ ७.६ १५१६.७० 
२ 96x23 इंच आर्ट पेपरवर १८००/- ११.२२ १०.४ १८२१.६२ 
२०५३० इंच (one side) २४००/- १५.४ १४.६ २४३०.०० 
स्टीकर १५५२० इंच चार रंगी १८० GSM १५००/- १९.६ १८.३ १५३७.९० 
३ पोस्टर १८५२३ इंच आर्ट पेपरवर १८००/- २३.८ २३.०० १८४६.८० 
२०५३० इंच (one side) २४००/- ३६.५ ३५.५ २४७२.०० 
A-8 चार रंगी 930 GSM §00/- षु ४.७० ६०९ 9 
५७ इंच आर्ट पेपर ५००/- 3.८ 3.4 ५०७.३ 
पुस्तिका ७९.५ इंच (one side) ५००/- ४.४ 8 ५०८.४ 
४ | आतीलपाने aah 
A-8 एक रंगी १०० GSM ६००/- ४.५ ४.३ ६०८.८ 
५७ इंच आर्ट पेपर ५००/- ३.५ ३.७ ५०७.२ 
७९.५ इंच (one side) ५००/- ४.२ X ५०८.२ 
A-8 चार रंगी 290 GSM §00/- ६ ५.५ ६११.५ 
५७ इंच आर्ट पेपर ५००/- ष्‌ 8.६ Gor. 
पुस्तिका ७९.५ इंच (one side) ५००/- Wg G2 ५१०.८ 
4 मुखपृष्ठ / ah 
मलपृष्ठ AS चार रंगी २५० ६००/- ६.९ ६.५ ६१३.४ 
५७ इंच GSM आर्ट पेपर ५००/- Gc G4 499.3 
७९.५ इंच (one side) ५००/- ६.६ ६.२ ५१२.८ 
& PAN 99x 0 इंच चार रंगी १७० १२०००/- ४४.०० ४०.०० १२०८४ 
(दिनदर्डिका) G.S.M आर्ट पेपर 
(Both side) 
एकंदरीत एकूण ३३६००/- २५६.२४ 236.90 ३४०९२.३४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


